एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत पुरक 
पोषण आहार ह्या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरिता निधी 
वितरित व खर्च करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र ARTA 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एबावि-२०२१/प्र.क्र.६८/का-५ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ ऑक्टोबर, २०२१ 


संदर्भ: महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दि. ७.५.२०२१, दि.२.७.२०२१ व दि.७.९.२०२१. 
प्रस्तावना :- 

महिला व बाल विकास विभागांतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली “पुरक पोषण आहार" 
या केंद्र पुरस्कृत योजनेमधून अंगणवाडीतील लाभार्थ्यांना गरम ताजा आहार व THR वितरण करण्यात येते. एकात्मिक 
बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली "पुरक पोषण आहार” या केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी केंद्र व राज्य हिस्सा ५०: ५० 
प्रमाणात वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महिला व बाल विकास विभागांतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली “पुरक पोषण आहार" 
या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरीता केंद्र व राज्य हिछ्यासाठी खालील विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक (२) मधील लेखाशिर्ष/ 
उद्दिष्टांकरीता रकाना क्र. (५) प्रमाणे एकूण रु. ३९८.८८ कोटी (अक्षरी रुपये तीनशे अठ्याण्णव कोटी अठ्याऐंशी लाख 
फक्त) इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये कोटीत) 
अ.क्र. प्रधान/लेखाशिर्ष/संगणक सांकेतांक/उद्दिष्ट विद्यमान यापुर्वी । प्रस्तावित 
तरतूद वितरीत | वितरण 
निधी 
Ea Q 3 za 4 

| & २२३६,पोषण आहार 

०२,पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण, 

१०१, विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, 

(०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प, 

(०८)(०३) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (आहार खर्च ), 

(केंद्र हिस्सा ५०% (कार्यक्रम) (२२३६ १९२७) 

१९, आहार खर्च ७४१.१९ ५१७.०६ १९९.४४ 


2. २२३६,पोषण आहार, 

०२,पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण, 

१०१ विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, 

(०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प, 

(०८)(०४) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (आहार खर्च), 
(राज्य हिस्सा ५०% (कार्यक्रम) (२२३६ १९३६) 

१९, आहार खर्च ७४१.१९ ५१७.०६ १९९.४४ 
एकूण १४८२.३८ | १०३४.१२ | ३९८.८८ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्र.क्र.६८/का-५ 


2. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२३६/व्यय-६, दि.२५.१०.२०२१ नुसार देण्यात आलेल्या 
मान्यतेने निर्गमीत करण्यात येत आहे. 
३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा सांकेतांक २०२११०२७१२२६५४७६३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VARUDKAR MAHESH १500११0 
१४: 


VARUDKAR MAHESH > ८ 
A S H O K RA O SS9EF 90BF 7AAE4EAAGECAEBDDSOCFECD 


(महेश अ. वरुडकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

२. आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, 

3. मा.मंत्री (म.व. बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४.मा.राज्यमंत्री (म.व. बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

६. सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास. 

७. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 

८. सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) प्रकल्प. 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१२. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का. १४७२)/ वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवड नस्ती (का-५), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


